केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सामाजिक 
विशेष घटक (5057) योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ 
मधील प्रलंबित केंद्र हिळ्यापोटी २२१०७५९२ या 
लेखाशिर्षातून रू.६४२.०० लक्ष व राज्य 
हिळछ्यापोटी २२१०७६०९ या लेखाशिर्षातून 
रु.४२८.६७ लक्ष अनुदान सन २०२०-२१ च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६१९/प्र.क्र.३८१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : of ऑक्टोंबर, २०२०. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 

२) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/कें.रा.हि./ 
१२८३८-८४५/२०२०-२१, दिनांक २६ मे, २०२०. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/ 
प्र.क्र.०७/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 
सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिळ, २००५ पासून राष्ट्रीय 
ग्रामिण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 
(Reproductive child Health), नियमित लसीकरण, मिशन फ्लेक्सीपुळ, पायाभूत सुविधांचे 
बळकटीकरण व पल्स पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सामाजिक विशेष 
घटकाकरिता (50597) ६०% केंद्र हिस्सा त्यास समरुप ४०% राज्य हिऱऱ्याचे अनुदान राज्य आरोग्य 
सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सामाजिक 
विशेष घटकासाठी (5057) लाभार्थ्यांकरिता सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून सन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६१९/प्र.क्र.३८१/आरोग्य-७ 


२०१८-१९ मधील प्रलंबित केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. केंद्र 
शासनाचा ६० टक्के हिस्सा याकरिता लेखाशिर्ष २२१०७५९२ या खाली रु.१७५१८.०० लक्ष एवढी 
तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली आहे व yo टक्के राज्य हिस्सा याकरिता लेखाशिर्ष २२१०७६०९ 
खाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने रु.१३८४२.६० लक्ष एवढी तरतुद केलेली 
आहे. सदर तरतुदीतून या कार्यक्रमाकरीता केंद्र हिस्सा रु.६४२.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.४२८.६७ 
लक्ष इतका निधी राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. 


केंद्र/राज्य हिस्सा (रु.लाखात) 
मागणी रक्‍कम 
तपशिल वाति अर्थ संकल्पिय | (६०% केंद्र व 
तरतुद ४०% राज्य 
हिस्सा) 
मागणी क्र. N-3 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना २२१०७५९२ | रु.१७५१८.०० | रु.६४२.०० 
३१, सहायक अनुदाने 
केंद्र पुरस्कृत योजना - केंद्र हिस्सा ६०% 
(०१) (0५ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
मागणी क्र. N-3 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना २२१०७६०९ | रु.१३८४२.६० | रु.४२८.६७ 
३१, सहायक अनुदाने 
केंद्र पुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा ४०% 
(०१) (०6) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६१९/प्र.क्र.३८१/आरोग्य-७ 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय ६०% केंद्र 
हिऱऱ्यापोटी ४०% राज्य हिवड्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 
कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्टातीळ मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 
पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 
प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 
प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 
संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 
प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 
येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० च्या शासन निर्णयातील 
संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शार्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र 
सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा 
सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/ २०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सरदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 
घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३२८/अर्थोपाय, दिनांक 
११ सप्टेंबर, २०१९ व अनौ.सं.क्र. २७४/व्यय-१३, दिनांक २९ जुले, २०२० अन्वये प्राप्त सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६१९/प्र.क्र.३८१/आरोग्य-७ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१२३८०९५९१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M 1३11 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4affo7da2 
Uu nj ठे] | 0b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd 
85325223aceef69d02bd455b7ca6972491623 
B h a ro ५ e e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2020.10.06 16:34:23 +05'30' 
(वर्षा भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


